सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार 
शाखेच्या अधिनस्त सह्याद्री व नंदगिरी राज्य 
अतिथीगृहातील पदांचे सुधारीत आकृती बंधानुसार 
स्थायी पदांत रुपांतर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.१३१/३१-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ ऑगस्ट, २०२१ 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दि.२१ जून, २००६ 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.राअगृ-२००१ /प्र.क्र.१३७/२००१/३१ (रा.) दि.१७ .०६.२००८ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि.२९.०६.२०१७ 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१३१/३१-ब, दि.०९.०३.२०२१ 


वाचा:- १ 
२ 


३ 
tof 


) 
) 
) 
) 
प्रस्तावना:- 

सामान्य प्रशासन विभागातील राजशिष्टाचार शाखेच्या अधिनस्त सह्याद्री व नंदगिरी राज्य 
अतिथीगृहातील पदांचा आढावा पूर्ण झाला आहे. त्यानुसार शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१३१/३१- 
ब, दि.०९.०३.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाच्या दि.२१ जून २००६ च्या शासन 


निर्णयातील तरतुदीनुसार सह्याद्री व नंदगिरी राज्य अतिथीगृहातील पदांचे सुधारीत आकृती बंधानुसार ८० 
पदांपैकी ८० टक्के पदे स्थायी पदांमध्ये रुपांतरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

सह्याद्री व नंदगिरी राज्य अतिथीगृहाच्या आस्थापनेवर एकूण ८० पदे मंजूर करण्यात आली आहे. 
यापूर्वी सह्याद्री व नंदगिरी राज्य अतिथीगृहातील मंजूर असलेल्या अस्थायी पदांचा तपशिल खालील तक्‍्यात 
दर्शविण्यात आला आहे. 


अ.क्र पदनाम एकूण पदे 
शिळा सहायक व्यवस्थापक २ 
स्री स्वागतकार i> sae =] 
लिपिक-टंकलेखक | 9 | 
४ खानसामा २ 
4 रुमअटेन्डन्ट २ 
& वेटर ३ 
रुमबाय ३ 
शिपाई ae | 
प्लेट वाठार २ 
| 9 ० हेल्पर २ 
aes हमाल २ 
१२ मेडसर्व्हन्ट ३ 
१३ SHS Ty 3 
एकूण पदे २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१३१/३१-ब 


तथापि आता सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार शाखेच्या अधिनस्त सह्याद्री व नंदगिरी राज्य 


अतिथीगृहातील पदांचे सुधारीत आकृती बंधानुसार ८० पदांना वित्त विभागाच्या दि २१.०६.२००६ च्या शासन 
निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून स्थायी करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर पदांचे 
स्थायी व अस्थायी वर्गीकरण खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


अ. पदनाम सुधारीत आकृतीबंध पुर्वीची मंजुर पदे सुधारीत आकृतीबंधानुसार 
क्र (दि. ०३.०३.२०२१ नुसार | स्थायी व अस्थायी पदांचे विवरण 
अस्थायी) 
एकुण | स्थायी | अस्था | एकुण | स्थायी | अस्थायी 
यी 
fa | व्यवस्थापक 1 १__| 1 १__| aa शिक [| ia po | 
2. | सहायक (3+ नविनपदे२) | 3 La 2 4 3 2 
व्यवस्थापक षु 
३ | लिपिक लिपिक-टंकलेखक | ३ २ शि ् ६ शि 
टंकलेखक = 
दुरध्वनी चालक g न शि 
(मृत संवर्ग 
स्त्री स्वागतकार शिबि शि | 
(मृत संवर्ग 
४ | मुख्य बटलर (१-- नविन पदे ९) | पिं शं णा | ९ 
= १० 
५ | भांडारपाल नविन पद १ | oo | [ae po po | pa | 
६ | खानसामा (4 + नविन पदे 2) षु ३ २ 9 षु २ 
= 
स्टोअरमन २ २ २ po | 2 2 po 
बटलर बटलर | 9 | | 9 | शि 
रूमबॉय "5३२ पदे | १२ ९ ३ 
(मृत संवर्ग) ३२ ३२ ; 
बटलर-१ | णि शि 
(मृत संवर्ग 
बटलर-२ | शि शि 
(मृत संवर्ग 
रुम अटेडन्ट २ | २ 
(मृत संवर्ग 
वेटर १६ १३ ३ 
(मृत संवर्ग 
९ | शिपाई ३ 2 Ja | ३ ३ | o | 
रि ० । किचन हेल्पर | किचन हेल्पर po | po | 
खानसामा-१ = 9348 | i शं 
(मृत संवर्ग १३ षि २ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१३१/३१-ब 


खानसामा-२ २ २ णि 

(मृत संवर्ग) 

पन्ट्रीमन २ २ i 

(मृत संवग) 

प्लेटवाऱर २ णि २ 

(मृत संवर्ग) 

मेड सर्व्हट ४ णं ३ 

(मृत संवग) 

हेल्पर २ | २ 

(मृत संवर्ग) 

हमाल १ अधिसंख्य पद २ णि २ q णं शॉ 
संवग अधिसंख्य 

(मृत संवर्ग) 1 

सफाईगार १ अधिसंख्य पद 3 | 3 q णं १ 
संवर्ग) अधिसंख्य 

(मृत संवग) 1 

८० नियमित पदे ८५ | ५८ २७ ८० ६४ १८ 
(६६-- १४ नविन पदे) + (१६ +2 
२ अधिसंख्य पदे )अधिसंख्य 


२. हाझासन निर्णय वित्त विभगाच्या शासन निर्णय क्र.टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दि.२१ जून, २००६ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०८०३१५००३६८९०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SATISH KARBHARI : 
JONDHALE 


( APART जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
२. महालेखापाला, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
3. महालेखापाला, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. निवासी लेखाअधिकारी, मुंबई(२ प्रती) 
६. वित्त विभाग (आपुक कक्ष), मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रशासन विभाग, कार्यासन -२५, मंत्रालय, मुंबई 
८. व्यवस्थापक, सह्याद्री राज्य अतिथीगृह , मुंबई 
९. सहायक व्यवस्थापक, नंदगिरी राज्य अतिथीगृह , मुंबई 
१०.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


